कारागृह 


अधिनियम . 


१८९४ 


अधिसूचना 


गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ३० एप्रील , २००५. 


क्र. डीएफपी २००३/सीआर-८४/पीआरएस-२, कारागृह अधिनियम (१९८४ 
चा नववा) च्या कलम ५९ चे उपकलम (११), २७) व २८ SR शासनास प्रदान करण्यात 
आलेल्या आणि या संदर्भात समर्थन करणा-या इतर सर्व संबंधीत अधिकाराचा वापर 
करुन महाराष्ट्र शासन या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र कारागृह (बंद्यांसाठी आहार) नियम 
१९७० मध्ये खालील प्रमाणे सुधयारणा करीत आहे. 


१) या नियमांना महाराष्ट्र कारागृह (बंद्यांसाठी आहार) ( पहिली सुधारणा) 
Fray २००५ अशी संज्ञा देण्यात यावी. 

२) . महाराष्ट्र कारागृह (बंद्यांसाठी आहार) नियम १९७० मधील नियम ५३ 
उप नियम (१) कलम (अ) च्या पुढे नमूद करण्यात आलेल्या कलम 
ऐवजी पुढील कलम वाचावा. 


(अ) “सकाळची न्याहारी सकाळी 0.94 ते सकाळी ७.४५ पर्यंत," 
(उसळ व पाव / पोहे / उपीट ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावांने 
हि. ळे } on 2. 
(प्र, कृ. सगदेव ) <i 


शासनाचे उप सचिव, 


' NOTIFICATION 


Home Department, 
Mantralaya, Mumbai 400 032 
Dated: 30th April; 2005 
Prisons. No. DFP-2003/CR-84/PRS-2 - In exercise of the. powers 
Act, 1894 conferred by Clause (11), (27) & (28) of Section 59 of the 
Prisons Act, 1894 (9 of 1894), and of all other powers 
enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Prison (Diet for Prisoners) Rules, 1970, 
namely:- 
1. | These rules may be called the’ Maharashtra Prison 
(Diet for Prisoners First Amendment) Rules, 2005. 
2.. In rule 53 of the Maharashtra Prison (Diet for 
Prisoners) Rules, 1970, in sub-rule (i) for clause (a) the 
following clause shall be substituted, namely :- 
"(a) Moming Breakfast- _..... 7.15 am. to 7.45 
> am. 
- (Usal and bread/Putted rice/Upma)’. 


By order and in the name of Governor of Maharashtra, 


tie 2 9 me eet * र 
*_ €P.K. Sagdeo) 
Deputy Secretary to the Government, 
oie «Home Department, ae 


